(१४ पैकी शासन निर्णय क्रमांक १) 

फौजदारी खटल्यातील सिध्दापराध प्रमाण 
वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत. 
प्रलंबित खटल्याबाबत पुनर्विलोकन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसपीपी-२०१६/प्र.क्र.६६/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई-४ 00 032. 
दिनांक :- 29.90.2098. 


वाचा :- १) शासन निर्णय क्रमांक डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१०/पोल-१०, दि. १२.०५.२०१५ 
२) विधी व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण २०११/प्र.क्र.१००/का-१२, 
दिनांक २६.१२.२०१२ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधीन दिनांक 92.04.2094 च्या शासन निर्णयातील (शासन निर्णय क्रमांक १) च्या 
परिच्छेद क्रमांक १ मधील नमूद जिल्हास्तरिय समितीच्या अनुक्रमांक १ व २ येथील अनुक्रमे अध्यक्ष 
व सदस्यांच्या संरचनेत खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे :- 


अनुक्रमांक १ :- प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा अध्यक्ष 
ऐवजी 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी अध्यक्ष 
अनुक्रमांक २ - जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी सदस्य 
ऐवजी 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश सदस्य 


हे शासन शुध्दीपत्रक विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६१०२४११२२५८१७२९ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dattatray Santaram Patil 


D a ttat fa y DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Deputy Secretary, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Dattatray Santaram 


Santaram Patil 


Date: 2016.10.24 11:25:40 +05'30" 
(द. सं. पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः एसपीपी-२०१६/प्र.क्र.ई६६/पोळल-१० 


२. अपर मुख्य सचिव (गृह) विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य 

४. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
५. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


र्‌, 
Go 
११ 


१२. 
१२३. 
१४. 


१५ 


ae 


१६. 
१७. 


. प्रधान सचिव (अपिल व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव व विधि परामर्श, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, विशेष, मंत्रालय, मुंबई. 

महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 


. सर्व पोलीस आयुक्त 

. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सर्व परिक्षेत्र 

सर्व अपर पोलीस महासंचालक 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 

. सर्व पोलीस अधीक्षक 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मा. राज्यमंत्री (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 

. मा. राज्यमंत्री (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

. उप सचिव (पोल २), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व सहसचिव/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


